सन 2028-24 या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र. ०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ जून, २०२४. 


वाचा :- 


१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४. 
२. आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांकित शासन निर्णय, दिनांक ०८.०४.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


सन २०२४-२०२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी विधानमंडळास 
सादर करण्यात आला. हा अंतरिम अर्थसकल्प असल्याने अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करून 
विनियोजन विधेयक मंजूर होईपर्यंतच्या काळावधीसाठीचा (एप्रिल, २०२४ ते जुले, २०२४ या चार 
महिन्याचा खर्च भागविण्यासाठी विधानमंडळाने "महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक, २०२४" 
मंजूर केळे आहे. सदर विधेयकाचे आता अधिनियमात रुपांतर झाले असून ते महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक- २४ म्हणून महाराष्ट्र शासन, राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक १८ मार्च, २०२४ मध्ये प्रसिध्द 
करण्यात आले आहे. 


"सन २०२४-२०२५ या वर्षाकरीता प्रस्तावित केलेल्या विनियोजनांची अनुसूची" या 
अर्थसंकल्पीय प्रकाशनातीळल "स्तंभ क्रमांक ५ व ६" यामध्ये विभागांना दर्शविलेल्या रकमांचे अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीवरील (BEAMS) वितरण वित्त विभागामार्फत करण्यात आले आहे. वित्त विभागाने 
उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींच्या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चाच्या 
योजनांतर्गत संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ या खाली सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे निधी संबधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शार्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०६२६१३२३१०२४२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, KIRAN ०९० GOVERNMENT OR 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296 
K| SA N RAO 205b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF7 


28255A5EBOAODD495EF82F98993 1088637D 
821100, cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2024.06.28 17:48:37 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

२. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 

३. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. २८ जून, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट सन २०२४-२५ सदर शा.नि. नियंत्रक अधिकारी 
क्रमांक साठीची अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
हिर २ ३ = aa) षु ६ 


मागणी क्रमांक-टी-५ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 


०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 


(०१)(०१)आदिवासी विकास 
आयुक्तालय - क्षेत्रीय 


आयुक्‍त, आदिवासी 


व यंत्रणांचे बळकटीकरण वततन त री eas विकास, नाशिक 
(कार्यक्रम खर्च) (२२२५१३९३) 
(०२)(२४) अनुसूचित जमाती आयुक्‍त, आदिवासी, 
२ | प्रमाणपत्र तपासणी (कार्यक्रम ०१-वेतन ४०६२७५.०० ३३८५६.२५ | संशोधन व प्रशिक्षण 
खर्च) (२२२५४१२२) संस्था, पुणे. 
(०१)(५९) आदिवासी 
3 मुलांसाठी व मुलींसाठी व त पता आयुक्‍त, आदिवासी 
शासकीय वसतीगृह (कार्यक्रम वि न oie विकास, नाशिक. 
खर्च) (२२२५डी७२५) 
१)(६०) आश्रमशाळा समुह 
oe खची : a आयुक्‍त, आदिवासी 
४ | (कार्यक्रम ०१-वेतन परव, | १000 वयात 
डी : 
(2224 S193) 
(09)((93) स्वयंसेवी संस्थांना 
आश्रमशाळा व मुलगोद्योत्तर । ३६-सहाय्यक आयुक्‍त, आदिवासी 
आंधळ्या प्यारा ती अनुदाने , आदिवासी 
५ | आश्रमशाळा चालविण्यासाठी अनुदाने १४००००००.०० | ११६६६६६.६७ ee 
ene कार्यक्रम : 
सहाय्यक अनुदाने (कार्यक्रम (वेतन) 
खर्च) (२२२५एफ१२९) 
२२२५-एकूण २८६५१३७५.०० | २३८७६१४.५८ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. २८ जून, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट सन २०२४-२५ सदर शा.नि. नियंत्रक अधिकारी 
क्रमांक साठीची अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
| १_| २ ३ 1 ae षु & 
W2Yy - सहकार 
(०१)(०८) महाराष्ट्र राज्य त 
: सहकारी आदिवासी विकास अगद दाने का eer आयुक्‍त, आदिवासी 
महामंडळास वित्तीय सहाय्य 3 : | विकास, नाशिक 
eae (वेतन) 
(कार्यक्रम खर्च) (२४२५०८५३) 
(०१)(१०) शबरी आदिवासी यता तते 
७ । विकास महामंडळास वित्तीय aren as ग क. आदिवासी 
सहाय्य (कार्यक्रम खर्च) aa Wee विकास, नाशिक 
(२४२५१३५९) 
२४२५ एकूण ५३५०००.००| ४४५८३.३३ 
एकूण मागणी क्रमांक टी-५ २९१८६३७५.००  २४३२१९७.९२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


